परिविक्षा कालावधी समाप्त करणेबाबत 
डॉ.जितेंद्र उत्तमराव Bre, 
दंतशल्यचिकित्सक, गट-ब. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.३७९/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, ८/१० वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक :- ११ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- 

१) शासन आदेशा क्र.संआसे-२०१७/प्र.क्र.३/सेवा-१, दि.०२.१२.२०१७. 

२) क्र.संआसे/सारासे/गट-ब/कक्ष-४/डॉ.जितेंद्ररिंदे/दंशाचि/१५१७-२०/२१, दि.२९.१०.२०२१.. 
शासन निर्णय:- 

शासनाच्या वाचा क्र.१ च्या उपरोक्त आदेशान्वये डॉ.जितेंद्र उत्तमराव शिंदे, यांची सामान्य 
राज्य सेवा,गट-ब या संवर्गात दंतशल्य चिकित्सक या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. यानुसार 
डॉ.जितेंद्र उत्तमराव शिंदे, हे दंतठाल्यचिकित्सक या पदावर ग्रामिण रूग्णालय कन्नड,जि.औरंगाबाद 
येथे दि.२१.१२.२०१७ (म.पू.) रोजी रुजू झाले. डॉ.जितेंद्र उत्तमराव शिंदे, दंतऱाल्यचिकित्सक गट-ब 
यांचा परिविक्षा कालावधी दि.२०.१२.२०१९ (म.नं) रोजी समाप्त करण्यात येत असून त्यांच्या सेवा 
दंतशल्यचिकित्सक या पदावर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१०१५०५२१४११७ असा आहे. हा ATT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sontakke Premanand 


S 0 Nn ta k ke nee Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
ostalCode=400001, st=Maharashtra, 


Pp re mM a n a n d f 5 4.20. 248Sabdo abcescdestsssabcre4s 


7b111c¢53a87e167edcc566a40a12ae53cd, 
serialNumber=89357e84059779c4ad0939ba 


Dnyaneshwar णा 


Date: 2022.02.11 13:58:13 +05'30' 


प्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.३७९/सेवा-१ 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

६. उप संचालक, आरोग्य सेवा,औरंगाबाद मंडळ,औरंगाबाद. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक जिल्हा रूग्णालय,औरंगाबाद. 

८. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामिण रूग्णालय कन्नड,जि.औरंगाबाद. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

१०.डॉ.जितेंद्र उत्तमराव शिंदे, दंतशाल्य चिकित्सक (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
यांचे मार्फत) 

११.निवडनस्ती - सेवा-१. 


